कोविड -१९ च्या संसर्ग रोखण्यासाठी व 
योग्य त्या उपाययोजना राबविण्यासाठी गृह 
विभागास अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. (अतिरिक्त यादी क्र.२) 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.६२/१४-अ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मे, २०२० 


संदर्भ :- १. शासन आदेशा DMU/2020/C.R.82/DISM-9, दिनांक १७.०५.२०२० 
२. शासन आदेशा क्रमांक संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.६२ /१४-अ, दि.१९.०५.२०२० 
3. शासन Sa क्रमांक संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.६२ /१४-अ, दि २०.०५.२०२० 


आदेशा 


परराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या श्रमिकांच्या माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेषत: मुंबई 
मधील पोलीसांना सहाय्य करण्यासाठी अधिकच्या मनुष्यबळाची sass असल्याने संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील १४२१ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये 
मंत्रालयीन विभागातील ३६ अधिकारी/कर्मचारी (ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे) यांच्या सेवा पोलीस 
आयुक्त मुंबई शहर यांना दिनांक ३१.०५.२०२० अथवा पुढील आदेशापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
आहेत. 
२. आता या शासन आदेशान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील आणखी अधिकारी/कर्मचारी 
(ज्यांचे वय ४० वर्षापेक्षा कमी आहे) यांच्या सेवा पोलीस आयुक्त मुंबई शहर यांना दिनांक ३१.०५.२०२० 
अथवा पुढील आदेशापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
३. तसेच यापूर्वीच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 

सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५२२१३०४२३५८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 


Bhimrao 
Gurav 
(गजानन गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.६२/१४-अ 


२) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अपर मुख्य सविव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव,मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

4) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्राळयीन विभाग 
&) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७ पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर, 

८) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापन), सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९) उप सचिव कार्यासन (१४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


qo) कोविड-१९ नियंत्रण कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
११  निवडनस्ती (कार्यासन-१४ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेशा क्र.संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.६२/१४-अ, दिनांक २२.०५.२०२० सोबतचे विवरणपत्र 
विभागाचे नांव 


कजा 
im 


